चासकमान प्रकल्प, ता. खेड, जि. पुणे या 
सिंचन प्रकल्पास रु. १९५६.९५ कोटीची 
तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : सुप्रमा०३२२/प्र.क्र.१०८/२०२२/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- २२ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय क्र. पी आय एम / ७७७२ / -११२७४५आयपी (आय) दिनांक १५.१२.१९७३ 
२) शासन निर्णय क्र. सीएसके-११७६/ २३५५(८३६),टी-३ दि.१९.११.१९७६ 
३) मकृखोवि महामंडळ, पुणे निर्णय क्र. मकृखोविम / चापाप्र/२९८/ (१९६/९८)/ 
सुप्रमा/मोप्र-५/ ५२२१, दिनांक १८.०७.२००३ 
प्रस्तावना : 
चासकमान प्रकल्पांतर्गत मुख्य धरण मौजे बिबी, ता. खेड, जि. पुणे येथे भीमा नदीवर ८.५४ 

अघफू (२४१.६९ दलघमी) क्षमतेचे धरण सन १९९३ मध्ये बांधून पूर्ण झाले असून त्या वर्षीपासून १०० % 
पाणीसाठा होत आहे. प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ८.५४ अघफू (२४१.६९ दलघमी) एवढा असून 
त्यापैकी मृत साठा ०.९७ अघफू (२७.१९ दलघमी) व उपयुक्‍त पाणी साठा ७.५७ अघफू (२१४.५० 
दलघमी) एवढा आहे. प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता ४४१७० हेक्‍टर असून त्यामध्ये खेड तालुक्‍यातील 
८२८३ हेक्‍टर व शिरुर तालुक्यातील ३५८८७ हेक्‍टर इतके क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. 
यापैकी खेड तालुका हा अंशत: अवर्षणप्रवण तर शिरूर तालुका हा पूर्णत: अवर्षणप्रवण आहे. 


सदर प्रकल्पास संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये सन २०००-०१ चे दरसुचीवर आधारीत रु. ३८८.१३ 
कोटीस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने शासनास सादर केलेल्या चासकमान सिंचन 
प्रकल्पास रु. १९५६.९५ कोटीची तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालास राज्यस्तरीय तांत्रिक 
सल्लागार समितीने त्यांच्या दि. २७/०५/२०२१ रोजी ५२ व्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार छाननी 
अहवाल सादर केला आहे. 

सदर प्रकल्पामुळे पुणे जिल्हयातील खेड व शिरुर अवर्षणग्रस्त तालूक्यातील क्षेत्र सिंचनाखाली 
येणार आहे. तसेच नलिका वितरण प्रणालीमुळे प्रकल्प खर्चात बचत होत असल्याने मा.मंत्रीमंडळाने 
जलसंपदा विभागाच्या २०१९-२०, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०२०-२१ आणि महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाच्या सन २०१९-२० च्या दरसूचीवर आधारीत रुपये १९५६.९५ कोटी किमंतीच्या तृतीय 
सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय: 

चासकमान प्रकल्प, ता. खेड, जि. पुणे या सिंचन प्रकल्पास रु.१९५६.९५ (कामाप्रित्यर्थ रु. 
१७५४.०९ कोटी व आनुषंगिक खर्चासाठी रु. २०२.८६ कोटी) इतक्या किंमतीस तृतीय सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा०३२२/प्र.क्र.१०८/२०२२/मोप्र-१ 
अटीव शर्ती 


१. आवड्यक सर्व वैधानिक व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्यात याव्यात. 

२. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील मुद्याची पुर्तता करावी. 

३. प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण होऊन शोेतकरी/लाभार्थी यांना लाभ होईल या दृष्टीनेप्रकल्प 
निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे व त्यानुसार प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत जलसंपदा विभागाने नियोजन करावे. 

४. संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करुन सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर 
संस्थेस हस्तांतरित करावे. 

५. सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर 
जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे 
महामंडळाची राहील. तसेच प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७४७७ ची मार्गदर्शक तत्वे, 
वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती याची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करणे आव्यक आहे. 

६. आर्थिक दायित्व निर्माण होईल san नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात 
समावेश करू नये. 

७. सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वितीकरणाच्या विविध टप्प्यांवर क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयास व क्षेत्रिय अनियमितता झाली असल्यास अशा 
अनियमिततेस सहमती असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही. 

प्रकल्पाचा उपशिर्षनिहाय तरतूदीचा गोषवारा परिशिष्ट “अ”सोबत जोडला आहे. 


या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७००-मोठे 
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (८०-सर्वसाधारण, (१९०)-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२)-योजनांतर्गत, (०२) (०२)-महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०० ००९६) (उर्वरित महाराष्ट्र) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर झासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४३/२०२३ का १४३४, व 
वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.३१९/२०२३/व्यय-१२, तसेच व्यय अग्रक्रम समितीची दिनांक 
०५/०९/२०२३ रोजीची बैठक व मा. मंत्रिमंडळाने बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२२२१७४९५६५९२७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANDIP ARUN BHALERAO 
A N | p A R N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b1a2c4de043d2791d08099953960b996f228eeffbd9434eb43 


BHALERAO ee ee 
(संदिप भालेराव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट “अ 
प्रत :- १) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा०३२२/प्र.क्र.१०८/२०२२/मोप्र-१ 


२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

3) सर्व मा. मंत्री,महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

४) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
५) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा०३२२/प्र.क्र.१०८/२०२२/मोप्र-१ 


शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा-०३२२/प्र.क्र.१०८/२०२२/मोप्र-१ २२ फेब्रुवारी ,२०२४ 
उपशिर्षनिहाय तरतूदीचा गोषवारा 


परिशिष्ट “अ 
a मंजूर व्दितीय क. मार्च २०२० अखेर| उर्वरित 
व्र सुप्रमानुसार तरतूद ok झालेला खर्च | कामाची किंमत 
तरतूद 
अ 
१ | ए- प्राथमिक २०.७२ २०.७१ २०.७१ शि 
२। बी - भूसंपादन २५७९.१३ १३६२७.५८ १२५६९.१९ १०५८.३९ 
३।सी-कामे ४०३९.१४ ४६३१.९७ ४६३१.९३ शकि 
४। डी - विमोचक २५८.१४ २०७.५३ २०७.५३ शिडी 
५ | के- इमारती २४५.१४ १६२.३९ १६२.३९ शिक 
६ | एम- वृक्षारोपण ४०.४५ ३६.२० 3६.२० विकि 
शि ओ- संकीर्ण ३४६.८० ३२७.३० ३२७.३० ma 
é| पी - देखभाल 
दुरूस्ती १६०.०० ३१३.२५ ३१३.२५ शि 
९। क्‍्यू- संयंत्रे १९१.०१ १९१.०१ १९१.०१ शिक 
qo | आर - दळणवळण १५८.५० ६७१.६० २०४.९० BEKO 
99 | एक्स- पर्यावरण शकि क Le = | 
१२ | वाय- संग्रह तूट शकि 1) | 01 
93 | कलमोडी प्रकल्प १०६२.३० Ls | | 
एकूण शीर्षकामे (अ) ९१०१.३३ २०१८९.५५ १८६६४.४५ १५२५.०९ 
ब 
१ | ए- प्राथमिक ८२.९८ ८४.४४ ८४.४४ शकि 
२। बी - भूसंपादन ३८६.६३ ७७०३.६८ ३२३७.०३ ४४६६.६५ 
३।सी-कामे ३५१३.०७ ३६३०१.८९ 8203.09] ३१४९८.१८ 
४। डी - विमोचक १३६२.८७ ५६९.५७ ५६९.५७ i 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा०३२२/प्र.क्र.१०८/२०२२/मोप्र-१ 


य मंजूर व्दितीय ae तती मार्च २०२०अखेर| उर्वरित 
उपशीर्ष सुप्रमानुसार 
सुप्रमानुसार तरतूद डड झालेला खर्च | कामाची किंमत 
y | ई- प्रपात बिगर २९.३४ २९.३४ शि 
६ | एफ-मोऱ्यांची कामे ४११९.४३ ४४६३.४५ ४४६३.४५ 1 
७| जी- पूल ९६६.६४ ९२८.९२ ९२८.९२ शिळ 
८ | एच- निकासी २२१.५० २८६.२६ २८६.२६ शिळ 
९ | के- इमारती 824,90 ४३.४३ ४३.४३ ms 
qo | एल - मातीकाम ५७९६.०७ ६५७०.२० ६५७०.२० शिळ 
११ | एम - वृक्षारोपण ७६.५३ ४३.४५ ४३.४५ | 
92 | ओ- संकौर्ण 303.28 93.33 93.33 शि 
93 | पी- देखभाल 
a 980.29 824.33 829.33 शिळ 
१४ | क्यू - संयंत्रे १५१.२१ १५१.२१ १५१.२१ शिळ 
१५ | आर - दळणवळण ८१.९३ ६२.९८ ६२.९८ ey 
ag | एक्स- पर्यावरण i oe mi | 
१७ | वाय- संग्रह तूट Ls विकि Pia शकि 
१८ | यु- वितरण व्यवस्था ८२४३.०२ ९७३९६.१५ १३८०१.८२| ८३५९४.३३ 
१९ | व्ही - होतचारी शिक्का शि विकि oe 
20 | डब्ल्यू - निचराचारी LC oe Lo शिळ 
एकूण कालवे (ब) २६०५७.६९|  १५५२१९.६१ ३५६६०.४५ | ११९५५९.१६ 
एकूण कामे (ब--ओ) 34948.02|  १७५४०९.१५ ५४३२४.९०| १२१०८४.२५ 
अनुषंगिक खर्च ३६५४.३७ २०२८५.३६ G484.9§ |  १३७४०.२० 
एकूण ३८८१३.३९ १९५६९४.५१ ६०८७०.०६ |  १३४८२४.४४ 


Digitally signed by SANDIP ARUN BHALERAO 

S A N D | p A R U N DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b1a2c4de043d2791d08099953960b996f228eeffbd9434eb4391a8 
7de7 1d3d2, postalCode=400032, st 


B H A [ FE R A O ०00000 
(संदिप भालेराव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


